लेखा अनुदान- २०१७-१८ 
मागणी क्र.- बी, ११- मुख्य लेखाशीर्ष ७६१० 
शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीयुडी-१०१६/प्र.क्र.२१०/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, नवीन प्रशासकीय 
इमारत, १२ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०१७. 


वाचा:- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दिनांक १८ एप्रिल, २०१७. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ६ जुले, २०१७ 
३) पोलीस महासंचालक, मुंबई कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/३१/३९-१/ 
७३१०-अंदाजपत्रक (२०१७-१८)/१२०/२०१७, दि.८.८.२०१७. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १८ एप्रिल, २०१७ न्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सन 
२०१७-१८ या वित्तीय वर्षाकरिता मागणी क्र.- बी-११, मुख्य लेखाशीर्ष- ७६१०, शासकीय कर्मचारी 
इत्यादींना कर्जे याखाळी या कार्यासनाकडे संगणक प्रणालीव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 
एकूण रुपये ४५९,५५,९६,६००/- (रुपये चारशे एकोणसाठ कोटी, पंचावन्न लाख, शहान्नव हजार सहाशे 
फक्‍त) या रकक्‍्कमेपैकी रु.४५९,५५,९५,८००/-(रुपये चारशे एकोणसाठ कोटी, पंचावन्न लाख, पंच्यान्नव 
हजार आठशे फक्त) एवढया रक्कमेचे गृह विभाग खुद्द व क्षेत्रीय कार्यालय निहाय वाटप संदर्भ क्र.२ च्या 
शासन निर्णयान्वये करण्यात आले होते. तथापि, सदर निधी वाटप करतांना पोलीस आयुक्‍त 
कार्यालयास अनावधानाने कमी रक्‍कम वितरीत करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने पोळीस 
महासंचालक, मुबई कार्यालयास २०१, घरबांधणी अग्निम यासाठी वाटप केलेल्या रुपये 
४४०, ६७, ३६,०००/- (रुपये चारशे चाळीस कोटी सदुसष्ट लक्ष छत्तीस हजार फक्त) या रक्कमेतून 
संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये समर्पित करण्यात आळेली रक्‍कम रुपये ४,००,००,००० /- (रुपये चार कोटी 
Had ) २०१, घरबांधणी अग्रिम या प्रयोजनार्थ पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई या कार्यालयास वाटप 
करण्यात येत आहे. सदर वाटपानंतर २०१, घरबांधणी अग्रिम या उपलेखाशिर्षातर्गत संदर्भ क्र.२ 
येथील दि.६.७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मधील तक्त्यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारित 
वाटप करण्यात येत आहे.:- 


(रुपये हजारात) 
अ. कार्यालयाचे नावा | २०१ घरबांधणी | २०२ मोटार | २०४ GM] एकूण 
क्र अग्रिम वाहन अग्निम | afta 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
२. । पोलीस महासंचालक, | ४३६,६७,३६ | ५,२१,५०| २,३७,२१ | ४४४,२६,०७ 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. | पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, ४,४४,०० २४,५० १५,८०| ४,८४,३० 
मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१०१६/प्र.क्र.२१०/आस्था-१ 


३. सदर निधी दि. ३१ डिसेंबर, २०१७ पर्यंत खर्ची टाकण्यात यावा. हा निधी पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई कार्यालयाच्या नियंत्रण अधिकाऱ्यांना खर्च करण्याच्या अनुषंगाने देण्यात आलेला संकेतांक 
क्रमांक व कोषागार क्रमांक या खाली स्वतंत्रपणे अर्थसंकल्प संगणकीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


४. उपलब्ध करुन दिलेल्या वरील रक्कमेचा खर्च ताळमेळ, महालेखापाल यांच्या कार्यालयास 
नोंदविलेल्या खर्चाशी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका प्रकरण १४ मधील नियम १५७ च्या 
परिशिष्ट-३ तसेच शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार योग्य प्रकारे व योग्यवेळी 
करुन त्याबाबतची प्रमाणित माहिती शासनास विहित मुदतीत पाठविण्यात यावी. खर्च मेळाची माहिती 
महालेखापाल यांच्या कार्यालयाकडून प्रमाणित करुन पाठविण्याची संपूर्ण जबाबदारी विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुखांची राहील. उपलब्ध निधी वित्त विभगाच्या दिनांक १८ एप्रिळ, २०१७ च्या 
परिपत्रकातील अटी व शर्तीच्या अधिनराहून खर्च करणे बंधनकारक राहील. 

५. मागणी क्रमांक- बी- ११, मुख्य लेखाश्रीर्ष ७६१०- शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे या 
लेखाशीर्षाखालील २०१- घरबांधणी अग्रिम, या गौणशीर्षनिहाय अग्निमांची प्रकरणे संबंधित नियमांच्या 
अधीन राहून उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत मंजूर करावीत. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१७१००४१६०४१५१७२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sahebrao Narayan Ghige 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Sa h e b fa (0 ou=Home Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=50720d321ee35020d589001 1dabacb4 


N ar ay an G h ig ९8 544786e944267117"767>4dad3d079b2, 


cn=Sahebrao Narayan Ghige 
Date: 2017.10.04 15:53:32 +05'30' 


(सा. ना. घिगे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रति, 
१. उप सचिव (आस्था-२) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सह सचिव (परिवहन-५), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. उप सचिव (आस्था-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
८. महासंचालक, Hcl करण्ठान ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०. संचाळक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११. संचाळक, न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२. संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१०१६/प्र.क्र.२१०/आस्था-१ 


१३. प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई. 

१४. प्रबंधक, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, मुंबई. 

१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, मुंबई. 

१६. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. 

१७. परिवहन आयुक्‍त, म.रा.मुंबई. 

१८.अधिदान व लेखाधिकारी मुंबई. 
१९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२१. अवर सचिव, वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. अवर सचिव (रोखशाखा/बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३. निवडनस्ती (आस्था-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


